दुय्यम निबंधक, लोहा, जिल्हा - नांदेड या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/३५५-२०१९/प्र.क्र.४२/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नवीन इमारत/प्र.मा./दु.नि.लोहा/२०२१/२१२/२०२१, दिनांक २६.०८.२०२१. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
लेखा/>21/ ?०॥०//१२९/२०२३, दिनांक 03.02.2023. 
प्रस्तावना :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, लोहा, 
जिल्हा- नांदेड या कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी रु. २,४८,२६,०००/- ( रुपये दोन कोटी 
अठ्ठेचाळीस लाख सव्वीस हजार Had ) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केळी आहे. 
०२. सदर अंदाजपत्रकास कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांनी 
तयार केला असून क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम 
अधिकारी (Superintending Engineer, नांदेड ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२०२१ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक, लोहा, 
जिल्हा-नांदेड या कार्यालयाकरीता नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु. २,४८,२६,०००/- (रुपये दोन कोटी 
अठ्ठेचाळीस लाख सव्वीस हजार फक्त) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 
(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(ii) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/३५५-२०१९/प्र.क्र.४२/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे sray आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


(v) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामासाठी सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.9०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३१२०७१२१९१६०९१९असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0 Digitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 
P RA H | DN: CN = PRACHI SUBHASH PALAV, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SUBHASH PALAY oe ee nro 


Date: 2028.12.07 12:20:25 40530 
(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 
१) महालेखापाल, 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, लातूर विभाग, लातूर. 
४) दुय्यम निबंधक, लोहा, जिल्हा-नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा ३), मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ २ पैकी २ 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/३५५-२०१९/प्र.क्र.४२/म- 


ETS 


सोर्पगनिफवांधकागविभाग 1111] 
रह OF WORK . CONSTRUCTION OF SUB - REGISTAR OFFICE BUILDING AT LOHA 
TQ. LOHA DIST. NANDED 


Oe --<>. “>>> -. 


र शा RECAPITUIATION SHEET 
; Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs Cost Rs 
S| 
i per C 
/__——— _| (sarimeter.s ote) a 707886 Total 
3 SSS ENTIAL ITEMS ( Components ) 
2) L I 


221.57 


SVsement 


Gr ound floor 


221.570 33700.00 7466909.00 | 


fa 


canes, (ree Total B.U A= 


| 71500. 
। 9) Feel Pipe Line 0.00 
30 Disgester 0.00 
Rain’ Roof Water Harvesting 221.57 600.00 132942.00 
j ब) ७0७ Roo Top ( MoU to be executed) L.S 500000.00 
| f) Ramp tor Handicaps L.S 
__ 9 Furniture - 75% Total area 166.18 5000.00 830888.06 
१ Sub Total 
Se 1409050000 
क ह) 1) Water Supply , Sanitary Work & External 5% of (a) Sub Total (2) 373345.00 
! Drainage Syst System 
I) Electrification 
Internal 5% of (a) 373345.00 
External 6% of (a) 448015.00 
i!) Fire Fighting Arrangement 0.00 2700.00 0.00) 


821360.00| 
-क्म्श्श्शशश्शि SubTotal(A) | [_10125444.00) 


MISCELLANEOUS ITEMS 


| 
i} Compound Wall & Gate (२$10000/ Rmt ) 100.00 40000.00 4 000000.06| 
)) Internal Roads ( Rmt) 200.00 20000 4000000.00} 
i) Deveiopment of Ground > < 0.00 


Parking ( Seperately Provided ) 


२500090.00 
Retaining Wail - — 


Land Sceping 500/- per Sq.m LS 


0.0 | 
55) Investigation & Detail Land Survey 
1% on-a 1% 0.00| 
2oth Side C.C. Drain 4000/ Rg.m - Both Side 200.00 4000.00 800000.00| 


ee 6300000.00| 


hie te 
1 


Keay 
| |) 
| 


Te “>. 


OPTIONAL ITEMS 


ere 
ese eee | ee seer 077 


Under ground W ul aera eal Le 
¢ ater 7 म 
(0 ank for R/W haive (ing mie 
॥) Under ground Water Main Storago & E.S.R “as 
PUMP house borewell 
| i iv) Lifts : : 
land 
| | १) लात] १॥(७ ग 
१) AB Re i "> 
। Vi) AB Room, Area lighting , Pumps , Gonerator 
| tea L.S 
{ | Hi) : कळ रि Polycarbonate shoet for open Court 0.00 678089 
९ \ iad | 
डू न 
५०१) Watch men Room - ts 
| | x) Flag post “Sub faa 
i Sub Total (C) 
aan, कळ = 71 कळना 
: | Se 


——_——_ Projact Cast 8 / 4 Bre =P 
iD) | PROVISIONS beret 


—————— ee 


— 
Contingencies 4% on (a ) 


> >>>“ 


insurance Charges 0.50 % on (P ) 


Late i | Green Building 5% 01 (9) 
GST 12% ON (P) 


य ० 0. 2.02 cs 
| ४) | Price Escalation 10 % on (0) i 


>>“ 


42025444.0 | 
2 


258676.00 


960060.00 
500(00(),70) 
(१,090 
(),) | 
(),09 
200000.09 | 
0.00 


6,00000.09 
20000U,99 
4600000.00 


90127.00 
73345.09 


24 63050 () डि 
1867527766! 


-र्‍णणा- 351905.9 

मव ६... Chango in SSR 7.50 % on (0) ce el मता तट 

_|४)| % Municipal Corporation Area on (0) 067 ie 

i Sub Total (02) _ , i568 

| वला aC of Project ( TPC )|(A* 8 * C* D)| 24826 ae | 

2S i POEL र bla 7538 

i | | | Say Rs Lakhs es 

PLINTH AREARATESFOR Soy by 3 | 

Building Proper Cost F.F Rs 33700.00 / Sq.m / । 

5 Electric Work Rs 3707.00 / Sq.m | 

S Water Supply Rs 1685.00 / Sq.m | 

7. Pont ii) +( iii) Rs 39092.00 / Sq.m ‘ 

8 Total Project Cost = TPC Area Rs 112046.37 / Sq.m. । 

>> hy 7) । 

| र - १ | 

! Sub Divisional Engineer Executive Engineer | 
| P.W. Sub - Division, Loha P.W. Division Nanded 


an: AMAL oar ter oe 
Far Rs mars woh. 


wep | ee : 
Hmm म्ट््म्ट २४.८८ coy pe 
hi thielihs spse Fbag pend i dy 


' 
POMERAT DIM १९४ 43: 


अन 


»*%%««... 


2 १४ गील Faninees 
शम्मी रर४०॥८७/८॥॥, “ir. र 
CRIT | 


2-> | 


~. 


